२०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी व्यवसाय 
शिक्षण योजनेकरिता (अनुसूचित जमाती) 
निधी वितरीत करणेबाबत. (केंद्र व राज्य 
हिस्सा). 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०१९/प्र.क्र.३१/एस.डी-६ 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ मार्च, २०१९ 


संदर्भ:- 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२/०४/२०१८ 

२) केंद्र शासन, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली आदेश क्रमांक : W-2/209¢-1S-9 (ST), 
दि.११.९.२०१८ 

३) राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा, मुंबई यांचे पत्र क्र.रामाऱशिअ/लेखा/केंद्र व राज्य हिस्सा/ 
(३५/१८)/२०१८-१९/२७९, दिनांक १.३.२०१९ 

४) आदिवासी विभाग, शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.०४/कार्यासन-६, दि.३१.३.२०१९ 


प्रस्तावना: 

समग्र शिक्षा अभियान योजनेंतर्गत पूर्वाश्रमीच्या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाच्या सुरु 
असलेल्या व्यवसाय शिक्षण या उपक्रमासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिळड्याचे प्रमाण (केंद्र : राज्य) 
६०:४० असे आहे. केंद्र शासनाने दिनांक ११.९.२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये अनुसूचित जमाती 
उपयोजना (TSP) (अनावर्ती) निधी रु.३०८.८८ लक्ष इतका निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा केलेला 
आहे. सदर निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा झाल्याचे वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने संदर्भ 
क्र.४६६/अर्थोपाय, दिनांक १५.१०.२०१८ अन्वये अभिप्राय दिले आहेत. केंद्र शासनाच्या निधीच्या ४०% 
प्रमाणात राज्य हिस्सा रु.२०५.९२ लक्ष (अनावर्ती) इतका येतो. सदर निधी आदिवासी विकास विभागाने 
उपरोक्त संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आलेला 
आहे. 


पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०१९/प्र.क्र.३१/एस.डी-६ 
शासन नणंय:- निर्णय:- 
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानातील पूर्वाश्रमीच्या सुरू असलेल्या व्यवसाय शिक्षण या 


उपक्रमासाठी रू.५१४.८० लक्ष इतका निधी राज्य प्रकल्प संचाळक, समग्र शिक्षा, मुंबई यांना 
खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. लेखाशिर्ष पुनर्विनियोजनाने | वितरीत तरतूद 
उपलब्ध तरतूद 
| २ ३ 1 a 
अनावर्ती 


र “मागणी क्र. टी-५, २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण, । रु.३०८.८८ लक्ष रु.३०८.८८ लक्ष 
(०१) प्राथमिक शिक्षण, ७९६- जनजाती क्षेत्र 
उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना, (०१)(१० समग्र शिक्षा अभियान 
(अनुसूचित जमाती उपयोजना) (TSP) (केंद्र 
हिस्सा ६०%) (२२०२ आय ६४८), ३१ सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर)” 


२ | “मागणी क्र. टी-५, २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण, । रु.२०५.९२ लक्ष | रु.२०५.९२ लक्ष 
(०१) प्राथमिक शिक्षण, ७९६- जनजाती क्षेत्र 
उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना, (०१)(११ समग्र शिक्षा अभियान 
(अनुसूचित जमाती उपयोजना) (TSP) (राज्य 
हिस्सा ४०%) (२२०२ आय ६५७), ३१ सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर)” 


एकूण रू.५१४.८० लक्ष 


३. उपरोक्त प्रमाणे वितरित करण्यात आलेल्या रकाना क्र. ४ येथील निधीचा खर्च रकाना क्र.२ मध्ये 
नमूद केलेल्या लेखाशिर्षातून सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून 
दिलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


४. वित्त विभागाच्या दि.०२/०४/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता होत 
आहे. 


५. सदर शासन निर्णयान्वये वितरित door निधी उपरोक्त संदर्भाधीन केंद्र शासनाच्या 
दि.११.९.२०१८ रोजीच्या आदेशामध्ये दिलेल्या निदेशानुसार तसेच उपरोक्त संदर्भाधीन आदिवासी 
विकास विभागाच्या दि.३१.३.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये दिलेल्या निदेशानुसार खर्च करण्यात 
यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र-२०१९/प्र.क्र.३१/एस.डी-६ 


६. सदर खर्च वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०२/०४/२०१८ च्या शासन परिपत्रकातील 
सूचनांनुसार करण्यात यावा. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव / कक्ष 
अधिकारी (रोख शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, यांना "आहरण व संवितरण अधिकारी" 
तर सह सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय यांना "नियंत्रक अधिकारी" म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.०२/०४/२०१८ च्या शासन परिपत्रकान्वये, वित्त 
विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४६६/अर्थोपाय, दिनांक १५.१०.२०१८ व क्र.३५०/व्यय-१४, 
दि.३१.३.२०१९ अन्वये व आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णय दि.३१.३.२०१९ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३३११६२८०३३५२१ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by Santosh Umeshrao Gaikwad 


S t h U h DN: c=IN, 0=Government Of Maharasht School Education And 
a n O 5 1 mM e 5 1 la O गी ee 1 ae oss td कफ 05c1e81 
51ef933f134060b: 


G a | kw a d ie thes : ee ramos mesh ans i 104054e53 
(संतोष गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


) 

) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

) मा.अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 

) 

) 

) 


AN A) 


LS x 


an 


राज्य प्रकल्प Vals, समग्र शिक्षा अभियान, FARIS, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
सह सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय 

qo) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 

११) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
) 
) 


S 


won 


92) वित्त विभाग, (व्यय-५ / अर्थसंकल्प शाखा), मंत्रालय, मुंबई 
१३) अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, रोख झाखा/ अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , 
मंत्रालय, मुंबई 
४) निवड नस्ती (एस.डी.१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


